अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेच्या 
मान्यतेस अनुसरुन पूर्वलक्षी प्रभावाने 
अभ्यासक्रम बंद करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.१६०/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा :-१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२३/८३३, दि.२०.०९.२०२३. 


२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.२/एनजीसी/मान्यता/२०२४/२१२, दि.०८.०४.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच, 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी वाचा येथील पत्रांन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार, सिंहगड टेक्निकल 
एज्युकेशन सोसायटी संचलित संस्थांमधील विविध अभ्यासक्रम पूर्वलक्षी प्रभावाने बंद करण्यास 
शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी 
संचलित संस्थांमधील विविध अभ्यासक्रम खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने 
बंद करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


बंद करण्यासाठी प्रस्तावित केलेला प्रवेशा 
अभ्यासक्रम क्षमता अभ्यासक्रम बंद करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत 
असलेले शौक्षणिक वर्ष 


६७७२-सिहगड टेक्निकल एज्युकेशन 
सोसायटीचे एनबीएन सिंहगड एम.ई.व्हीएलएसआय अँन्ड एम्बेडेड 
टेक्निकल इन्स्टिटयूट कॅम्पस, सर्व्हे नं. | सिस्टिम्स डिझाईन 


१०/१, आंबेगाव (बुद्रुक), सिंहगड रोड 

समोर, पुणे - ४११ ०४१. 

६१७७-सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन | एम.ई.डिजिटल सिस्टिम्स 
सोसायटीचे सिंहगड कॉलेज ऑफ । एम.ई.केमिकल इंजिनिअरींग 
इंजिनिअरींग, वडगाव (बु), सिहगड डइन्फार्माशन टेक्नालॉजी 
रोड च्या समोर, पुणे- ४११ ०४१ इ.कॉम्प्युटर नेटवक्स 2020-29 
.इ.कम्युनिकेशन नेटवर्क्स 
नतसरा 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.१६०/तांशि-४ 


ई.सिग्नल प्रोसेसिंग २०२१-२२ 
ई.कॉम्प्युटर नेटवर्क्स २०२१-२२ 


शी : 
समोर, पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे, पुणे - 


इ.व्हीएलएसआय अँन्ड एम्बेडेड २०२१-२२ 
सिस्टिम्स डिझाईन 
४११ ०४१ 


६१८७-सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन ई.ऑटोमोटिव्ह इंजिनिअरींग १८ 
सोसायटीचे सिंहगड अकॅडमी ऑफ | एम.ई.डिजिटल सिस्टिम्स २०२१-२२ 
इंजिनिअरोंग, सर्वे 4, ७०, कोंढवा. [एम कन्युदर झजमेअसन |v 


सासवड रोड, कोंढवा (J), पुणे - ४११ इमेकनिकल इंजिनिअरींग 2029-22 
22८ डिझाईन 


६१८५-सिहगड टेक्निकल एज्युकेशन ई.कॉम्प्युटर नेटवर्क्स २०१९-२० 
की 
टेक्नॉंलॉजी, गट नं. ३०९/३१०, (रमईमेकनिकल इंजिनिअरींग वट २०२१-२२ 
कुसगाव(बु), मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, 

सोसायटीचे रसिकलाल एम. धारिवाल 

सिहगड टेक्निकल 


oe ‘Lo | एम.ई.मेकनिकल इंजिनिअरींग १८ २०२१-२२ 
इन्स्टिटयूट्स कॅम्पस, सर्व्हे नं. १११/१, डिझाईन 


वारजे, पुणे - ४११ ०५८ VAS. TASS सिस्टिम्स अन्ड ie ons: 
व्हीएरलएसआय 
ई. कॉम्प्युटर इंजिनिअरींग २४ २०२१-२२ 


६१७८-सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन 
सोसायटीचे श्रीम.काशिबाई नवले 
कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, सर्व्हे नं 
४४/१, वडगाव(बुद्रुक), सिंहगड रोड 
च्या समोर, पुणे- ४११ ०४१ 

६१८२-सिहगड टेक्निकल एज्युकेशन 
सोसायटीचे सिंहगड इन्स्टिटयूट ऑफ 
टेक्नॉलॉजी अँन्ड सायन्स, सर्व्हे नं. - 
४९/१, न-हे, वेस्टर्ली बायपास च्या 


al 
4 


al 


al 


al, 4 


अटीव शार्ती :- 


१. सदर संस्थांमधील बंद करावयाच्या अभ्यासक्रमांच्या संबंधित सर्व दस्तऐवज जसे की, 
गुणपत्रिका, उत्तरपत्रिका, निकालपत्रे, विद्यार्थ्याचे पत्ते, फीच्या पावत्या इत्यादी बाबी 
संस्थेने संबंधित विद्यापीठाकडे सुपूर्द करणे आवश्‍यक राहील. 

२. संस्थेतील संबंधीत अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या पर्यायी 
व्यवस्थेबाबत तसेच, सेवाविषयक व इतर बाबतीत न्यायप्रविष्ट असलेल्या सर्व प्रकरणांची 
जबाबदारी संस्था प्रमुखांची राहील . 

३. भविष्यकाळात कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी संस्था जबाबदार 
राहील. 

४. संस्थेकडून शासनाची वसुली अद्यापि थकीत असल्यास, त्याचा भरणा करणे संस्था 
प्रमुखांवर बंधनकारक राहील. 

५. संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी स्थावर जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून 
किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले असल्यास, त्याची परतफेड करण्याची 
सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 

६. सदर अभ्यासक्रम बंद करताना, सदर अभ्यासक्रमास प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची व परिक्षेस बसण्याची 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.१६०/तांशि-४ 


व्यवस्था करण्याची जबाबदारी संस्था घेईल. संस्थेने या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन 
न दिल्यास, संस्थेविरुध्द नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल व शासनाकडे ठेवलेली 
संचित ठेव शासन जमा करण्यात येईल. 

७. संबंधित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त केलेल्या संस्थेतील शिक्षक व कर्मचारी यांना 
नियमानुसार देय असलेले वेतन, वेतन भरपाई व अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करणे 
संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"१/५/.॥ीकीचा85॥[॥9.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००११३२५३६४००८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by THORAT AJITKUMAR ARUNRAO 


ig 
DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=891b9227 cbfc5a688b1 1 0ab53810ab4d94960474021325e10e794c 
b784d2e6a9, postalCode=400032, hi 


ARUNRAO ee ae कान 
(अजितकुमार थोरात) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे. 
३. कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
५. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


